एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-३ 
(सीपीटीपी-३) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी,]ट-अ या संवर्गातील 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक -टिआरएन-०७१९/प्र.क्र.१९/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- २८/०३/२०२२ 


वाचा :- १. सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०४१६/ प्र.क्र.६१/१६/१८-ब, दि.०४/०८/२०१६ 
३. सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६ 
४.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र. टिआरएन-२०१७/प्र.क्र.३१/सीपीटीपी-अ, दि.०४/१२/२०१७, 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१५ अंतर्गत उपजिल्हाधिकारी, (गट- 
अ) या पदावर शिफारस झालेल्या उमेदवारांना दिनांक ०४/०८/२०१६ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये 
परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली होती. सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांसाठी दिनांक 
०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८ या कालावधीत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी-३ (२०१६) आयोजित करण्यात आला होता. यामधील पुढील तक्त्यातील संबंधित ०४ 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील क्रमांक १ (३) (ब 
नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास 
उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या काळावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार पुढील तक्त्यातील 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा उपजिल्हाधिकारी, गट-अ या 
पदावरील परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 


(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८) 


अ. नाव शिफारस | परिविक्षाधीन परिविक्षा विभागीय परीक्षा परिविक्षा कालावधी 
क्र. प्रवर्ग म्हणून सेवेत । कालावधीत | उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी । समाप्तीचा दिनांक 
नियुक्तीचा उमेदवाराने 
दिनांक उपभोगलेल्या 
रजा (दिवस) 
| 4 | 2 2 [| «| 4 & शिका 
१ | श्री. उदमले SC ०२/०५/२०१६ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- ३०/०४/२०१८ 
विठ्ठल रोहिदास (4.9) 2098/9 ली संधी (दि.२५ | (म.नं.) 


व २७ UH, २०१७) 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएन-०७१९/प्र.क्र.१९/सीपीटीपी-अ 


श्रीमती स्नेहा SC ate | ०२/०५/२०१६ निरंक विभागीय परीक्षा सन- ३०/०४/२०१८ 
उबाळे (म.पू) २०१४/१ ली संधी (दि.२५ | (AA) 
व २७ एप्रिळ, २०१७) 
श्री. पारधी ST ०२/०५/२०१६ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- ३०/०४/२०१८ 
उमाकांत (4.4) 2098/9 ली संधी (दि.२५ | AA) 
सिताराम व २७ एप्रिळ, २०१७) 
४ | श्रीमती प्रियांका ग | ०२/०५/२०१६ निरंक विभागीय परीक्षा सन- ३०/०४/२०१८ 
विठ्ठल आंबेकर (म.पू) 2098/9 ली संधी (दि.२५ | AA) 
व २७ एप्रिल, २०१७) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील अ.क्र.८ मध्ये “परिविक्षा 
अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी, 
त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी” अजी 
तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त विवरणपत्रात नमूद परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक 
०४/१२/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आळेली आहे. आता संबंधित परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांना 
अनुज्ञेय करण्यात यावी. 

४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी, गट-अ 
यांनी प्रशिक्षण कालावधीत घेतलेल्या रजांचा तपशील क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्राप्त झाला असून 
त्याआधारे सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

uy, सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२८१०४००४८९०७ असा आहे. सदर AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Anuradha Kakasaheb = 


Khanvilkar 


(अ.का. खानविलकर) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती 

सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 

१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-उपजिल्हाधिकारी, गट-अ), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग/ पुणे विभाग/ नागपूर विभाग/ नाशिक विभाग/ औरंगाबाद विभाग/ 

अमरावती विभाग 

४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

५. निवडनस्ती 
पृष्ठ २ पैकी २ 


